केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाळी (PFMS) करीता Single Nodal 
Agency (SNA) आणि Nodal Officer art 
नियुक्‍ती करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७२/२०२१/अलेप 
मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: २५ नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भ: समक्रमांकीत शासन निर्णय दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०२१ 
शासन शुद्धीपत्रक 


समक्रमांकीत शासन निर्णय दिनांक ०३.०८.२०२१ मधील परिच्छेद क्रमांक ०१ मधील 
विवरणपत्रातील अनुक्रमांक २ मधील Single Nodal Agency (SNA) खाली “आयुक्त, अन्न व 
औषध प्रशासन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई - Yoo ०५१” असे नमूद केले आहे. 
त्याऐवजी 
अ) “Strengthening of State’s Drug Regulatory System” करीता सह आयुक्‍त (औषधे), 
मुख्यालय आणि 
आ) “Strengthening of Food Safety Eco System” करीता सह आयुक्‍त (अन्न), मुख्यालय 
असे वाचावे. 
२. तसेच सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ०१ मधील विवरणपत्रातील अनुक्रमांक ३ वगळण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashira.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१११२४१५२५२४९०१३ असा आहे. 


Stef 


(दौलत देसाई) 
सह सचिव, महाराष्ट्र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्राळय मुंबई. 
२) अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, वित्त.विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
3) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५) प्रधान महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२,महाराष्ट्र, नागपूर. 

७ आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

१२) सह सचिव/उप सचिव (औषधे/प्रशासन/ शिक्षण), वै.शि.व औ.द्र.वि.,मंत्रालय, मुंबई. 
१३) वित्त विभाग, (कोषा-प्रशा-४), मंत्रालय, मुंबई. 

१४) सचिव, कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी, सेवाग्राम, जिल्हा वर्धा. 

१५) निवड नस्ती, (अलेप) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


